मंत्रालयात येणा-या 
अभ्यागतांच्या प्रवेशाचे नियमन. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
शासन परीपत्रक क्र. पीईएस - ०६०८ / प्रक्र, ४६४ / विशा-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक :-23 जून, २००८. 


परीपत्रक 


मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, बरेच 
अभ्यागत सकाळी Gocco वाजल्यापासून मंत्रालयात कोणत्या ना कोणत्या सार्गाने प्रवेशपत्र 
मिळवून प्रवेश करतात, ब-याच वेळा हे अभ्यागत अधिका-यांच्या कामात व्यत्यय आणतात 
आणि काम . झाल्यानंतर किंवा अधिका-यांची भेट होईपर्यंत ware इतरत्र 
उनावश्यकरित्या फिरत राहतात, यामुळे मंत्रालयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर अनावश्यकरित्या 
ताण वाढत असल्याचे .दिसून आले आहे. या बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी संत्रालयातील 
अभ्यागतांच्या प्रघेशप्रक्लीय्रेबाबत आढावा घेण्यात आला. 
4 त्यानुसार मंत्रालयात येणा-या अभ्यागतांच्या प्रवेशाच्या अनुषंगाने आता पुढील 
प्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत, 


१] कोणत्याही अभ्यागतास दुपारी ०२.०० पूर्वी कोणत्याही परीस्थितीत प्रवेश वेवू नये. 
२).ज्यांना तात्पुरती प्रवेश पत्न दिलेली anda, त्यांना दुपारी ०२.०० पूर्वी मंत्रालयात. 
yaa देवू नये. न | 
३) सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी अशासकिय / खाजयी व्यक्तींना देण्यात येणारे 
Weed प्रवेशपत्र बंद करण्यात यावे. यामधून सार्यजनिक बांधकाम विभाग व 
__ ईॅन्य विभागाने कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त केलेळ्या व्यक्‍तींना वगळण्यात यावे. मात 
* अशा व्यक्ती त्यांच्या कामाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी.मंत्रालयात वावरणात्त नाहीत 
उची दक्षता घेण्यात यावी. न न - 
४) ठाणत्याही अधिकारी अथवा मंत्री कार्यालयाकडून दुपारी ०२.०० पूर्वी अभ्यागतांना 
. उदेश देण्यासंदर्भात आलेल्या, विनंतीपत्रांवर अशासकिय अभ्यागतांना प्रवेश देण्यात 
तो ती 
च) = तातडीच्या महत्याच्या आणि शासनांने बोलाविलेल्या बैठकांसाठी निमंत्रीतांना 
Zt ०२.०० पूर्वी प्रवेश देण्यात यावा. 
६) TORT ०२.०० पूर्वी येणा-या अभ्यागतांची संख्या अत्यंत कॅमी राहील याची 
SHUNT दक्षता पोलीस अधिकां-यांनी घ्यावी. 


दुपारी ०२.०० पूर्वी प्रवेश देण्यात यावा, 

६) दुपारी ०२.०० पूर्वी येणा-या अभ्यागतांची संख्या अत्यंत कमी राहील याची 
सर्वतोपरी दक्षता पोलीस अधिका-यांनी घ्यावी. 

७) ब-याच वेळा लोकप्रतिनिधींबरोबर मोठया संख्येने कार्यकर्ते इत्यादी मंत्रालयात 
प्रवेश करतात. त्यासाठी लोकप्रतिनिधीबरोबर wad २ अभ्यागतांना प्रवेशपत्र 
घेवूनच प्रवेश देण्यात यावा. 

८) सर्व अभ्यागतांना प्रवेशपत्र घेवून मंत्रालयात दुपारी ०२.०० नंतर पूर्वीप्रमाणे प्रवेश 
अनुज्ञेय राहील. 

हे परीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक 
संकेतांक २००८०६२११६४३००००१ असा आहे. या सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करण्यात यावी. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


qe २४74 4 4) 
( के. सुब्रम्हण्यम ) 
प्रधान सचिव (विशेष) (गृह), 
महाराष्ट्र शासन. 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 


२ मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय * 
४) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


सर्व मंत्री महोदयांची कार्यालये. 

सर्व राज्यमंत्री महोदयांची कार्यालये. 

सर्व प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय. 

सर्व सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, 

१०) सर्व प्रशासकिय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) सर्व सह / उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) सर्व कार्यासने, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) सर्व अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय. 
) 
) 
) 
) 


* पत्नाने 


(ग. कक _4 All Letters 


